आटपाडी, जि. सांगली येथील ३० खाटांच्या 
ग्रामीणरुग्णालयाचे ५० खाटांचे उपजिल्हा 
रुग्णालय करण्याबाबतच्या अंदाजपत्रक व 
आराखडयास प्रशासकीयमान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/ प्र.क्र.६२/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


तारीख : ०५मार्च, २०२१. 


वाचा :- १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.१४१/आरोग्य-३, 
दि.१७.०१.२०१३. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष- 
३/टे-६/आटपाडी ५० खाटाबांधकाम/२३९७-९८/१८, दि.०८.०३.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

ग्रामीण रुग्णालय आटपाडी, जि. सांगली ३० खाटावरुन ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात 
श्रेणीवर्धन करणे व उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक सहायक 
अभियंता( वर्ग-१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग उपविभाग, आटपाटी यांनी तयार केलेले असून 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सांगली, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे व जिल्हा 
शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, सांगली साक्षांकित केले आहे. सदरचे अंदाजपत्रक सन २०१७- 
१८ च्या दरसूचिवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक व आराखडयास मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.०४.०३.२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये मंजूरी दिली आहे. 
सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 


आटपाडी, जि. सांगली येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांचे उपजिल्हा 
रुग्णालय करणे करीता, मुख्य इमारतीच्या बांधकामाकरीता सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/ प्र.क्र.६२/ आरोग्य-४ 


दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु.२०६२.६२ लक्ष इतक्या किमतीच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. 


उपरोक्‍त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात 


येत आहे. 
अटी व adi :- 


३. 


१) 


र) 


काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच, विस्तृत नकाशास 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी घेणे आव्यक राहील. 

सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिक दृष्टया मान्यता करीता असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य 
सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतूदी अंतिम करण्यात याव्यात. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 

दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी.तसेच काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पुर्तता करुन 
घ्यावी. 

नियोजन विभागाच्या दि.११.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील सुत्रानुसार नवीन बांधकाम 
हाती घेण्यासाठी निधी उपलब्ध झाल्यानंतर काम हाती घेण्यात येईल. 


सदर बांधकामांवरील खर्च “मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा 


व सार्वजनिक आरोग्य, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/ प्र.क्र.६२/ आरोग्य-४ 


(१)(अ) - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-इमारती, (००) (०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - 
मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र क्र.बेठक-२०२१/प्र.क्र.२६/इमा-२, 
दि.०४.०३.२०२१ अन्वये दिलेळी मान्यता आणि वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद 
क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२०१२१७१५४२२१६८१७ हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 


e Maharashtra, ou=Public Health 
p i | M Department, postalCode=400001, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8db6aab31 faca2f1a89698a28c 
94703436c07cda664672d20607766dc5 


9d345b, 
a a V e serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76 


b869fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87 
bOcf68d63f, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2021.03.05 13:41:45 +05'30' 


UW. Al. बलकवडे 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

१. संचालक, आरोग्य सेवा-२, मध्यवर्ती इमारत, पहिला मजला, पुणे-१. 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
३ 
४ 


. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (कोल्हापूर मंडळ), कोल्हापूर. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/ प्र.क्र.६२/ आरोग्य-४ 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सांगली. 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

९. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
१०.वित्त विभाग (कार्यासन-विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


'परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा -२०१८/प्र.क्र.६२/आ-४ दि.०५ .०३.२०२१ चे सहपत्र) 


Name of the Department : PUBLIC HEALTH DEPTT. 
Name of Work : Construction Building for Upgradation of Rural Hospital in Sub 
०50 Bedded ) at Atpadi, Tal. Atpadi, Distt. Sangli 


t 
RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Items Norms Cost Rs. 
(Unit Rate Rs. per 
Sqmt./Meter/LumpSum 
Building proper ( Scope ) ESSENTIAL TEMS ण _रशरशिशिाशण 

Hospital 

(a) Area ( Sqmt.) 1141.24 
(b) Number of Floors GF 
(a) Area ( Sqmt.) 991.43 
(b) Number of Floors FF 
(a) Area ( Sqmt.) 1141.24 
(b) Number of Floors SF 
(a) Area ( Sqmt.) 1024.86 
(b) Number of Floors ba 
(c) Foundation in B.C../ Weak Soil 
d) Cost of Construction 


District Hospital ( 30 


रः B 


Per Sqmt. 2,85,31,000 


24000 PerSqmt:| - 2,37,94,320 | 


25000 ~=Per Sqmt. . 2,85,31,000 


25000 Per Sqmt. 2,56,21,500 


10,64,77,820 


2  |Electrification Internal 5 % of 1(d) 
External 6 % of 1(d) 
Total 


Miscellaneous Items 

Internal Roads © 

Furniture 4298.77 

Parking Arrangements 

Rain Water Harvesting 

Fire Fighting Arrangements |2 % of 1(d) . 21,2$,556 

Green Building Concept - 5% of 1(d) 53,23,891 

aia 

Sub Total = (1 )+(2)+(3)+(4) 
Sub Total (A) 


OPTIONALITEMS _ 


15,00,000 
2,14,93,850 
5,00,000 
10,64,778 


5000 ~=Per Sqmt. 
Lump Sum 


1 % of 1(d) 


oe ee OE णा Eek cael 
Water Mian, Storage, Bore Well & Pump Lump Sum 2,00,000 
House ; 
Air Conditioning Lump Sum 20,00,000 — 
Lifts Lump Sum 60,00,000 . 
Land Development Lump Sum 40,00,000 
Ramp. for Handiacapped Lump Sum 1,00,000 
Solar Energy System Lump Sum 7,50,000 
mk See 
a 
ies Add 4% for GST on (d) 1 42,59,113| 
= Add 10% for Price Variation on (T [-1,65,57,635] 
aa Add 12% for GST on (T) 
PS TOTAL COST OF PROJECT : 


Pace. | 


